माहितीच्या अधिकारासंदर्भात केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील 
तर्तदीनसार कार्यवाही 

" शासकीय माहिती अधिकारी", " सहायक शासकीय माहिती 
अधिकारी" व " अपिलीय प्राधिकारी" पदनिर्देशित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-केमाअ-१८०९/प्र.क्र.४८१/आस्था-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक:-१८ सप्टेंबर, २००९. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग) क्र.केंमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०५/५, 

दिनांक १८.६.२००५. 

२) शासन परिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग) क्र.केमाअ-२००५/प्र.क्र.१९०/०५/५, 
दिनांक ६.८.२००५. 

३) शासन परिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग) क्र.केंमाअ-२००५/प्र.क्र.२९३/०५/५, 
दिनांक ६.९.२००५. 

४) शासन परिपत्रक एचडीई-३००५/प्र.क्र.४०२/आस्था-२, दिनांक १९ सप्टेंबर, २००५. 

4) शासन निर्णय, क्र.एचडीई-३००५/प्र.क्र.४०२/आस्था-२, दिनांक २५ एप्रिल, २००८- 


शासन निर्णय:- केंद्र शासनाच्या "माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५" मधील तरतुदींनुसार गृह विभागातील 
शासकीय माहिती अधिकारी, सहायक शासकीय माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी दिनांक १९ सप्टेंबर, 
२००५ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केलेले आहेत व दि.२५.४.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केलेल्या 
आहेत. ज्या कार्यासनात कक्ष अधिकारी, अवर सचिव व पर्यवेक्षीय अधिकारी अशी व्यवस्था असेल, त्या ठिकाणी 
संबंधित कक्ष अधिकारी हे माहिती अधिकारी असतील. 


२. सदर शासन निर्णयानुसार घोषित करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये बदल झालेला आहे. त्यानुसार 
सदर माहितीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन "माहिती अधिकारी" व "अपिलीय प्राधिकारी" परिशिष्ट-१, व 
"सहायक माहिती अधिकारी" परिशिष्ट-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. 


३. केंद्रिय अधिनियमातील तरतुदीनुसार व वेळोवेळी देण्यात येतील त्या निदेशानुसार उपरोक्‍त 
संबंधित सहायक माहिती अधिकारी, माहित्री अधिकारी व *अपिलीय प्राधिकारी यांनी आपापली जबाबदारी पार ' 
पाडावयाची आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दी 


( warms ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रतिलिपी :- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. (पत्राने) 


F:G R-Change j 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री(गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. (पत्राने) 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिलीय शाखा, मुंबई. (पत्राने) 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त/ उप लोक आयुक्‍त, मुंबई. (पत्राने) 

शासनाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा) मुंबई /नागपूर. (पत्राने) 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद) मुंबई/नागपूर. (पत्राने) 
सचिव, राज्य निवडणुक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. (पत्राने) 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई - २१. 

कारागृह महानिरीक्षक, सेंट्रल बिल्डींग, पुणे. 

परिवहन आयुक्‍त, मुंबई- ५१. 

आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, बॅलॉर्ड इस्टेट, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नागपूर. 
जिल्हा पोलीस अधिक्षक(सर्व) 

अपर मुख्य सचिव(गृह) यांचे प्रशासकीय अधिकारी. 

प्रधान सचिव(विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव(अ. व सु.)/प्रधान सचिव(परिवहन, बंदरे व रा.ऊ.शु.) यांचे स्वीय स्वीय सहायक. 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, आस्थापना-२ 


परिशिष्ट १ 


माहितीच्या अधिकारासंदर्भात केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार घोषित करण्यात येत 


असलेले गृह विभागातील शासकीय माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी 


अ. विषय पदनिर्देशित | कार्यालय/ दूरध्वनी | पदनिर्देशित 
क्र शासकीय माहिती क्रमांक शासकीय अपिलीय 
अधिकारी प्राधिकारी 
पोलीस 
१ | आयपीएसवर्ग-१ च्या कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
( पोल-२ व भापोसे कक्षाकडील बाबी | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-१, 
सोडून) आस्थापनाविषयक बाबी कार्यासन पोल- १, । दू.क्र.२२०२५४६३ ७ वा मजला 
Te विभाग दू.क्र२२०२५१३२ 
विस्तार-३८९१ 
२ | राज्य पोलीस सेवेतील (भापोसे अधिकारी | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
वगळून) वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांच्या | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-१अ, 
आस्थापनाविषयक बाबी. कार्यासन पोल- १अ, | दू.क्र.२२०२५४६३ ७ व मजला, 
गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५९१३२ 
विस्तार-३८९१ 
३ | भारतीय पोलीस सेवेमधील | लेखाधिकारी, ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
अधिकाऱ्यांच्या सेवाअभिलेख विषयक | कार्यासन भापोसे | मंत्रालय, मुंबई-३२ भापोसे कक्ष, 
बाबी. कक्ष, दू.क्र.२२०२५४६३ ७ वा मजला, 
गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५१३२ 
विस्तार-३८९१ 
४ । पोलीस उप अधीक्षक व त्यावरील | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
श्रेणीतील पोलीस अधिकार्‍्यांविरुध्दच्या | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-२, 
तक्रारी / विभागीय कारवाई, कार्यासन पोल- २, । दू.क्र.२२०२५९७९ ७ वा मजला, 
लोकप्रतिनिधींविरुध्द एसीबी चौकशी | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५१३२ 
इत्यादी विस्तार-३८९१ 
५ । पोलीस ठाणी, पोलीस चौक्या स्थापणे, | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव 
पदनिर्मिती, पदांना मुदतवाढ, इत्यादी. । अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-३ 
कार्यासन पोल- ३, । दू.क्र.२२०२२८६९ ५ वा मजला, 
गृह विभाग. दू.क्र.२२०२३९३३ 
विस्तार-३३७७ 
६ | पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, अपमृत्यू | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
fasta, न्यायसहायक वैज्ञानिक | अवर सचिव, मंत्रालय(मुख्य), । कार्यासन पोल-४, 
प्रयोगशाळेच्या आस्थापनाविषयक बाबी | कार्यासन पोल- ४, मुंबई-३२ ७ वा मजला 
इत्यादी. गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४५७ । दू.क्र.२२०४९४६४ 


विस्तार-३७३१ 


७ | पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस शिपाई । कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
सेवा भरती, वेतन व भत्ते, पोलीस | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन पोल-५अ, 
प्रशिक्षण, राज्य राखीव पोलीस दल | कार्यासन पोल-५अ, मुंबई-३२ ७ वा मजला 
आस्थापना, पोलीस तपासपथकास विदेश | गृह विभाग. दू.क्ररर०२२७८५ । दू.क्र.२२०२३१८४ 
दौर्‍्यास मंजूरी, इत्यादी. विस्तार-३६५६ 

८ | गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
निरीक्षक oat पर्यंतची | अवर सचिव, मंत्रालय, कार्यासन पोल-५ब, 
आस्थापना(पदोन्नती, बदल्या, मानीव | कार्यासन पोल-५ब, मुंबई-३२ ७ वा मजला 
दिनांक, सेवाज्येष्ठता, इ.), | गृह विभाग दू.क्र.२२०२२८६९ । दू.क्र.२२०२३१८४ 
अफरातफरीची प्रकरणे, अनुकंपा विस्तार-३६५६ 
कारणास्तत पोलीस खात्यात नोकरी 
देणेबाबत इ. 

९ । कोकण परिक्षेत्र (फक्त ठाणे जिल्हा) | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-६अ, 
परिक्षेत्रातील पोलीस निरीक्षकापर्यंतच्या | कार्यासन, पोल-६अ | दू.क्र.२२०२२८६९ ५ वा मजला 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरुध्दच्या | गृह विभाग विस्तार-३८९१ दा.क्र.५५८(वि.) 
विभागीय कार्यवाहीसंबंधिची अपीले, दू.क्र.२२०४८९१३० 
निलंबन, विभागीय चौकशीच्या विस्तार-३८९४ 
मुदतवाढीचे प्रस्ताव, सरकारी अभियोग 
संचालनालयाचे अहवालाच्या अनुषंगाने 
पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई 

१० | कोकण परिक्षेत्र (ठाणे जिल्हा वगळून) | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
कोल्हापूर, नाशिक परिक्षेत्र, मुंबई शहर, | अवर सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-६ब, 
मुंबई व पुणे रेल्वे येथील पोलीस | कार्यासन पोल-६ब, | दू.क्र.२२०२२८६९ ५ वा मजला, 
निरीक्षकापर्यंतच्या विभागीय | गृह विभाग विस्तार-३८१९ दा.क्र.५५८(वि.) 
कार्यवाहीसंबंधिची अपीले, निलंबन, दू.क्र.२२०४८१३० 
विभागीय चौकशीच्या मुदतवाढीचे विस्तार-३८९४ 
प्रस्ताव, सरकारी अभियोग 
संचालनालयाचे अहवालाच्या अनुषंगाने 
पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई 

११ | पोलीस गृह निर्माण, पोलीस कर्मचाऱयांना । कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव 
निवासस्थानांचे वाटप, मुदतवाढ, | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-७ 
विद्युतीकरण, पोलीस कल्याणाच्या बाबी. । कार्यासन पोल-७, । दू.क्र.२२०२४८४९ ५ वा मजला, 

Te विभाग दू.क्र.२२०४८१३० 
विस्तार-३८९४ 

१२ | पोलीस पाटील अधिनियम, राज्यातील | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
वाहतुकीची प्रकरणे, महामार्ग सुरक्षा गस्त | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन पोल-८, 
यासहित महामार्गावरील चोर्‍या, दरोडे | कार्यासन पोल-८, मुंबई-३२ ५ वा मजला 
इत्यादीसंबंधीची  गुन्हयासहित सर्व | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४५७ । दू.क्र.२२०२४८६९ 
प्रकरणे, मोटार अपघात दावा विस्तार-३३८२ 


न्यायाधिकरणाकडील नुकसान भरपाईचे 
दावे, भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यान्वये 


कार्यवाही, नैसर्गिक आपत्ती व अन्य 
संकीर्ण बाबी. 


१३ । शस्त्रे, दारुगोळा हत्यारे व दारुगोळा | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
विस्फोटक पदार्थ, स्फोटक अधिनियम व | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), । कार्यासन पोल-९, 
नियम, बॉम्बस्फोट, सिव्हील प्रोसीजर | कार्यासन पोल-९, मुंबई-३२ ७ वा मजला, 
कोड कलम Co अन्वये दिलेल्या नोटीसा | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४५७ | दू.क्र.२२०२७०७४ 
हाताळणे, खटल्यासंबंधी बाबी इत्यादी विस्तार-३३३५ 

१४ । पोलीस अभियोग संचालनालय | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
आस्थापना, विधी सहाय्य देणे. इत्यादी | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), । कार्यासन पोल-१०, 
बाबी. कार्यासन पोल-१०, मुंबई-३२ ५ वा मजला 

गृह विभाग दू.क्र.२२०२२८१७ । दा.क्र.५५८(वि.) 
दू.क्र.२२०२८५४७ 
विस्तार-३५४० 

१५ | खुन/ खुनाचा प्रयत्न/ प्राणघातक हल्ला/ | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
संशयास्पद मृत्यू/ अपमृत्यू इत्यादी | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन पोल-११, 
बाबतची प्रकरणे, भारतीय दंड विधान | कार्यासन पोल-११, मुंबई-३२ ५ वा मजला 
संहितेखालील तसेच इतर कायद्याखालील | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२८३४० | दा.क्र.५५३ (वि.) 
गुन्हे पोलीस चकमक (Encounter), दू.क्र.२२०२८५४७ 
अवैध धंदे, मटका, जुगार अशा एकत्रित विस्तार-३५४० 
स्वरुपाच्या तक्रारी इत्यादी 

१६ | आर्थिक फसवणुक व अफरातफरीच्या | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
प्रकरणांची चौकशी (खाजगी संस्था/ | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-१२, 
कंपन्या/सरकारी आस्थापना), जबरी | कार्यासन पोल-१२, । दू.क्र.२२०२८३४० । दा.क्र.५५३ (वि.) 
चोऱ्या, दरोडे यांची चौकशी, महाराष्ट्र | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४५९ 
ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) विस्तार-३६५७ 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 

१७ । गुन्हयांची आकडेवारी (विश्लेषणासह) | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
पळवलेल्या/ हरवलेल्या व्यक्तिची प्रकरणे, | stax सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन पोल-१३, 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम -१९७ व | कार्यासन पोल-१३, | दू.क्र.२२०२८३४० ५ वा मजला 
मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम - १६१ | गृह विभाग. दा.क्र.५५८ (वि.) 
अन्वये पोलीस निरीक्षक व त्या खालच्या दू.क्र.२२०४८१३० 
दर्जाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांविरुध्द विस्तार-३८९४ 
खटला भरण्यास मान्यता देण्याबाबतची 
प्रकरणे. 

१८ | पोलीस कोठडीतील मृत्यू, मानवी हक्क | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
आयोग. अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन पोल-१४, 

कार्यासन पोल-१४, मुंबई-३२ ५ वा. मजला 
गृह विभाग. दू.क्र.२२०२८३४० दा.क्र.५५८ 


दू.क्र..२२०२३९३३ 
विस्तार-३३७७ 


१९ | महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव योजना कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह /उप सचिव 
अवर सचिव, मंत्रालय(मुख्य), ७ वा मजला, 
कार्यासन पोल-१५ मुंबई-३२ कार्यासन पोल-१५ 
गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२८६९ | दू.क्र.२२०४९४६४ 

विस्तार-३७३१ 

२० | कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.७०८ सह/उप सचिव, 
व सुव्यवस्थेबाबत येणारे नियतकालीक | अवर सचिव, ७ वा मजला, । कार्यासन विशा-१अ 
अहवाल व त्यांची छाननी, शासनाकडून | कार्यासन विस्तार, मंत्रालय, ७ वा मजला 
पाठविले जाणारे नियतकालीक अहवाल, | विशा-१ अ, मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२७०७४ 
राजकीय पक्षांच्या हालचाली, | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४६१ ।  विस्तार-३३३५ 
लोकप्रतिनिधींविरुध्दच्या तक्रारी, दंगली 
(जातीय वगळून), मोर्चा, निदर्शने, 
उपोषणे, आत्मदहन इत्यादीबाबत 
कार्यवाही. 

२१ | जातीय भावना दुखविणारी प्रक्षोभक | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.७०८ सह/उप सचिव, 
भाषणे व लिखाण याबाबत कार्यवाही, | अवर सचिव, ७ वा मजला, | कार्यासन विशा-१ब 
जातीय दंगली, अतिरेकी चळवळी, | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ | विस्तार, दा.क्र.७०८ 
जातीय सलोखा, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण | विशा- १ ब, दू.क्र.२२०२५४६१ | दू.क्र.२२०२७०७४ 
अधिनियम (गोहत्या प्रतिबंध), जातीय | गृह विभाग. विस्तार-३३३५ 
संघटना, टोळीयुध्द, खंडणी, टाडा, 
मोक्का व पोटा अँक्ट खालील सर्व 
प्रकरणे इत्यादी 

२२ | पोलीस गोळीबाराच्या न्यायालयीन/ | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव 
दंडाधिकारी चौकशीची प्रकरणे, चौकशी | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन विशा-२ 
आयोग, खटले काढून घेण्याबाबतचे | कार्यासन विशा-२, । दू.क्र.२२०२२८६९ दा.क्र.५५८ 
प्रस्ताव, चॅप्टर केसेस यासंबंधीची | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५४५९ 
कार्यवाही. विस्तार-३६५७ 

२३ । परकीय चलन संचय आणि तस्करी | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५४८ सह/उप सचिव, 
कार्यास प्रतिबंधक अधिनियम, १९७४ | अवर सचिव, ५ वा मजला, । कार्यासन विशा-३अ 
(कॉफेपोसा) अंतर्गत स्थानबध्दता व | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ | दा.क्र.५४८(मु.) 
तत्सम प्रकरणे, नारकोटीक ST अँण्ड | विशा-३ अ, दू.क्र.२२०२१५१४ । दू.क्र.२२८८३३७८ 
सायकोट्रॅफिक अँक्ट, १९८५ खालील सर्व | गृह विभाग. विस्तार-३६५६ 
बाबी, सायबर क्राईम व तद्अनुषंगिक 
प्रकरणे. 

२४ । राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० अंतर्गत | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५३३ (मु.), सह/उप सचिव, 
प्रतिबंधक स्थानबध्दता तसेच महाराष्ट्र | अवर सचिव, ५वा मजला कार्यासन विशा-३ब 
झोपडपट्टी दादा, हातभट्टीवाले व मादक | कार्यासन  विशा- | मंत्रालय, मुंबई-३२ | दा.क्र.५३३ (मुख्य) 
द्रव्ये विषयक गुन्हेगार यांची स्थानबध्दता, | ३ब, दू.क्र.२२८४५१८० । दू.क्र.२२८८३३७८ 
काळया बाजारास प्रतिबंध, बेकायदा | गृह विभाग. विस्तार-३६५६ 


शस्त्र अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक 
स्थानबध्दता इत्यादी 


२५ । अंतर्गत सुरक्षा, शासकीय गुपिते | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५३४ (मु.), | सह/उप सचिव, 
अधिनियम, १९२३ प्रतिषिध्द क्षेत्र घोषित | stax सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन विशा-४ 
करणे, महत्वाच्या/ अतिमहत्वाच्या | कार्यासन विशा-४, | मंत्रालय, मुंबई-३२ दा.क्र.७२९ 
व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था व | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५०५२ | दू.क्र.र२र०२७०७४ 
विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्था, विस्तार-३६६१ विस्तार-३३३५ 
मंत्रालय सुरक्षा, कोस्टल सुरक्षा, पोलीस 
TST व पोलीस संरक्षण इत्यादीबाबतची 
प्रकरणे. 

२६ । हॉटेल्स परवाने व अपील, चित्रपट | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५३४ (मु.) सह/उप सचिव, 
परवाना, महाराष्ट्र चित्रपट(नियम) | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन विशा- ५, 
अधिनियम, १९५३ खालील अपिले, | कार्यासन विशा-५, । मंत्रालय, मुंबई-३२ | दा.क्र.५४८(मु.) 
हद्दपारीची अपिले, लाऊडस्पिकर परवाना, | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५०५२ । दू.क्र.२२८८३३७८ 
मुंबई लॉटरी (नियंत्रण व कर) आणि विस्तार-३६६१ विस्तार-३६५६ 
बक्षिस स्पर्धा कर आकारणी) 
इत्यादीबाबतची प्रकरणे. 

२७ | हरिजन व गिरीजन आदिवासी यांच्यावर | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.७०८, सह/उप सचिव, 
होणारे अत्याचार, नागरी हक्क संरक्षण | अवर सचिव, ७ वा मजला, कार्यासन विशा-६ 
अधिनियम, अनुसूचित जाती कल्याण | कार्यासन विशा-६, । विस्तार, मंत्रालय, । दा.क्र.५५८ (मुख्य) 
समिती, स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यवसाय | गृह विभाग. मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२३९३३ 
दमन अधिनियम, महिलांवरील दू.क्र.२२०२५४६१९ विस्तार-३३७७ 
अत्याचार, बाल गुन्हेगारी, बालविवाह 
प्रतिबंधक कायदा इत्यादी. 

२८ | गृह विभागाशी संबंधित विधानमंडळ | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५३२ (मु.), सह/उप सचिव 
कामकाजाचे समन्वय, राजशिष्टाचार, | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन विशा-७ 
विशेष कार्य कक्षाकडील संदर्भाचा | कार्यासन विशा-७, | मंत्रालय, मुंबई-३२ | दा.क्र.५३६ (मुख्य) 
पाठपुरावा करणे इ. गृह विभाग. दू.क्र.२२०२६८१५ । दू.क्र.२२०२४८६९ 

विस्तार-३३८२ 

२९ । नागरी संरक्षण, गृहरक्षक यांच्या | कक्ष अधिकारी/ १२ वा मजला, सह/उप सचिव, 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी. अवर सचिव, नवीन प्रशाकीय । कार्यासन विशा-८, 

कार्यासन विशा-८, भवन, मंत्रालय, ७ वा मजला 
गृह विभाग. मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२३१८४ 
दू.क्र.२२०२२७५४ विस्तार-३६५६ 

३० | सल्लागार मंडळे, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, | कक्ष अधिकारी/ १२ वा मजला, सह/उप सचिव, 
१९८०, परकीय चलन, संचय व तस्करी | अवर सचिव, नवीन प्रशासन | कार्यासन विशा-१० 
प्रतिबंधक अधिनियम, इत्यादी | कार्यासन विशा-१०, | भवन, मंत्रालय, ७ वा मजला 
स्थानबध्दांच्याबाबतीत सल्ला देणे. गृह विभाग. मुंबई-३२, दू.क्र.२२८८३३७८ 

दू.क्र.२२०२५०८० विस्तार-३६५६ 

३१ | विदेशी नागरीकांना (पाकीस्तान व | कक्ष अधिकारी/ ९ वा मजला, नवीन | सह/उप सचिव, 
बांगलादेश वगळून) भारतातील अधिवास | अवर सचिव, प्रशासन भवन, =| कार्यासन विदेशी-१, 
परवाना देणे/ अधिवास परवान्याला | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२, | दा.क्र.५३६ (मु.) 
(व्हिसा) मुदतवाढ देणे व तदनुषंगिक | विदेशी - १, दू.क्र.२२०२२६८८ | दू.क्र.२२०२४६६९ 


इतर बाबी. उपरोक्‍त बाबत केंद्र शासनास | गृह विभाग. विस्तार-३३८२ 
शिफारशी, परकीय देशांतील कैद्यांच्या 

vara झालेले तह, करार व 

अभिसंधीची अंमलबजावणी करणे, 

भारतातील विदेश धर्मप्रचारक, विदेशी 

व्यक्‍तींचे प्रत्यार्पण इत्यादी. 

३२ | वैध व्हिसा घेऊन येणार्‍या पाकीस्तानी व | कक्ष अधिकारी/ ९ वा मजला, नवीन | सह/उप सचिव, 
बांगलादेशी नागरिकांबाबत सर्व बाबी, | अवर सचिव, प्रशासन भवन, । कार्यासन विदेशी-२, 
भारतीय नागरिकत्व, दस्तऐवजांचे | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२, |  दा.क्र.५३६, 
साक्षांकन, संरक्षण, पारपत्र व प्रवेशपत्र, | विदेशी - २, दू.क्र.२२०२२६८८ ५ वा मजला 
विदेशी व्यक्तींचे प्रत्यार्पण, भारतीय | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२४८६९ 
नागरिक पारपात्रे इत्यादी. विस्तार-३३८२ 

तुरुंग 

३३ | कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखालील | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५४५, सह/उप सचिव 
क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन तुरुंग-१ 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी, कैद्यांचे | कार्यासन तुरुंग-१, | मंत्रालय, मुंबई-३२ दा.क्र.५४५ 
वेतन इत्यादी. गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५१५७ । दू.क्र.२२०२८६८८ 

विस्तार-३५४९ विस्तार-३७६१ 

३४ | कारागृह उद्योग व शेतीविषयक सर्व बाबी, | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५४५, सह/उप सचिव 
किशोर सुधारालय, कारागृह सुधारणा, | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन तुरुंग-२ 
कारागृहास वस्तुंचा पुरवठा, पाणीपुरवठा | कार्यासन तुरुंग- २, | मंत्रालय, मुंबई-३२ दा.क्र.५४५ 
इ. कारागृह नियमांत सुधारणा, कारागृह | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५१५७ । दू.क्र. २२०२८६८८ 
इमारतींचे बांधकाम इत्यादी. विस्तार-३५४९ विस्तार-३७६१ 

३५ | तुरुंगातील कैदी, १४ वर्षीय । कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५४५, सह/उप सचिव 
अहवाल/पॅरोल/फरलो, शिक्षेमध्ये कपात, | stax सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन तुरुंग-३ 
फाशीची शिक्षा, कैद्यांची बदली, मुदतपूर्व | कार्यासन तुरुंग-३, | मंत्रालय, मुंबई-३२ दा.क्र.५४५ 
सुटका, वेडे कैदी, कुष्ठरोगी कैदी, कच्च्या | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५१५७ । दू.क्र.२२०२८६८८ 
कैद्यांच्या बाबीतील सर्व प्रकरणे. विस्तार-३५४९ विस्तार-३७६१९ 

परिवहन 

३६ | वाहने, मार्ग परिवहन सेवा, महाराष्ट्र राज्य | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५२ (वि.), सह/उप सचिव 
मार्ग परिवहन महामंडळ या संबंधिच्या | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन, 
बाबी. कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ परिवहन-१, 

परिवहन-१, दू.क्र.२२०२४९६४ दा.क्र.५३४ अ 
गृह विभाग. (मुख्य) 
दू.क्र.२२०२५२३५६ 
विस्तार-३२२६ 

३७ | मोटार वाहने/ स्कूटर व ट्रॅक्‍टर्स (वितरण | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५३९ (मु), सह/उप सचिव 
व विक्री) नियंत्रण आदेश, मालवाहनातुन | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन, 
माणसांची वाहतूक, मोटार वाहन मंत्रालय, मुंबई-३२ परिवहन-२, 


नियमातून सूट, परमिट, मोटर ट्रेनिंग | कार्यासन दू.क्र.२२०२६८१५ दा.क्र.५३४ अ 
स्कूल, शासकीय वाहनांवरील लाल दिवे, | परिवहन-२, (मुख्य) 
कायद्यात सुधारणा इत्यादी बाबी. गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५३५६ 
विस्तार-३२२६ 
३८ । मुंबई मोटार वाहन कर, स्स्त्यावरुन | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५६ (वि.), | सह/उप सचिव 
नेण्यात येणारा माल व प्रवासी | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन, 
यांच्यावरील कर, आंतरराज्यीय वाहतुक | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ परिवहन-३, 
करार इत्यादी. परिवहन-३, विस्तार-३१९२ दा.क्र.५३४ अ 
गृह विभाग. (मुख्य) 
दू.क्र.२२०२५३५६ 
विस्तार-३२२६ 
३९ | परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखालील | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव 
क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या । अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ कार्यासन, 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी. कार्यासन दू.क्र.२२०२६८४८ परिवहन-४, 
परिवहन-४, दा.क्र.५३४ अ 
गृह विभाग. (मुख्य) 
दू.क्र.२२०२५३५६ 
विस्तार-३२२६ 
go | मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांतील | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५६ (वि.), सह/उप सचिव 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन, 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी. रेल्वे व | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ परिवहन-५, 
रेल्वेशी संलग्न असलेल्या बाबी, | परिवहन-५, विस्तार-३१९२ दा.क्र.५३२ (वि.) 
ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर, लेव्हलक्रॉसिंग | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२५३५६ 
ओव्हर ब्रिज बांधणे, रेल्वे वाहतूकीसंबंधी विस्तार-३२२६ 
बाबी, इत्यादी. 
बंदरे आणि राज्य उत्पादन शुल्क 
४१ | देशांतर्गत जलमार्गावरील प्रवासी व माल | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
यांची वाहतुक, बंदरातील जोडणारे रस्ते, stax सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन बंदरे-१, 
इंडियन पोर्ट अँक्ट, १९०८, लहान | कार्यासन बंदरे-१, दू.क्र.२२०२८३४० ७ वा मजला 
बंदरांचा विकास, इत्यादी बाबी. गृह विभाग. दू.क्र.२२८३५६०४ 
विस्तार-३१९१ 
४२ | प्रमुख बंदरांशी संबंधित बाबी, दीपगृहे, | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
प्रकाश नौका, संकेतदीप व इतर तरतूदी, | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन बंदरे-२, 
बंदर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या | कार्यासन बंदरे-२, दू.क्र.२२०२८३४० ७ वा मजला 
आस्थापना विषयक बाबी इ. गृह विभाग. दू.क्र.२२८३५६०४ 
विस्तार-३१९१ 
४३ | मद्यांच्या वापरावरील बंदी व तत्संबंधीची | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५३ (वि.) | सह/उप सचिव, 
प्रकरणे, परवाने, अवैध विदेशी दारु | अवर सचिव, ५ वा मजला, । कार्यासन रा.उ.शु-२ 
संबंधीची प्रकरणे इत्यादी. कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ ७ वा मजला, 
रा.उ.शु.-२, दू.क्र.२२०२४९६४ । दू.क्र.२२८३५६०४ 
गृह विभाग. विस्तार-३१९१ 


४४ | देशी दारु, ताडीसंबंधीची सर्व प्रकरणे, | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५३ (वि.) | सह/उप सचिव, 
निरा नियम, उत्पादन शुल्क करार करणे | अवर सचिव, ५ वा मजला, । कार्यासन रा.उ .शु-३ 
इत्यादी. कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ ७ वा मजला 

रा.उ.शु.-३, दू.क्र.२२०२४९६४ । दू.क्र.२२८३५६०४ 
गृह विभाग. विस्तार-३१९१ 

४५ | दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभागातील | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५३ (वि.) सह/उप सचिव, 
क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन, रा.उ.शु, 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी, दारुबंदी | कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ ७ वा मजला 
प्रचार कार्याबाबतची प्रकरणे. रा.उ.शु.-४, दू.क्र.२२०२४९६४ | दू.क्र.२२८३५६०४ 

गृह विभाग. विस्तार-३१९१ 
इतर 

४६ | मुख्यमंत्री धर्मदाय निधीतून मा. | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
मुख्यमंत्र्यांनी/गृह मंत्री यांनी दिलेल्या | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन सेकपी-१, 
आदेशाप्रमाणे देणग्या देणे, सायफर, | कार्यासन सेकपी-१, मुंबई-३२ ७ वा मजला 
रेसकोर्स, गोपनीय व गुप्त संकेत | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२८६९ | दू.क्र.२२०२५१३२ 
इत्यादीबाबत कार्यवाही विस्तार-३८९१ 

४७ | पोलीस विभागातील अधिकारी /कर्मचारी | कक्ष अधिकारी/ १२ वा मजला, सह/उप सचिव, 
यांना अनुकंपा निवृत्तीवेतन, इजा निवृत्ती | अवर सचिव, नवीन प्रशासन | कार्यासन आस्था-१, 
वेतन मंजूर करणे, गृह विभाग व क्षेत्रीय | कार्यासन भवन, मंत्रालय, ७ वा मजला, 
कार्यालयांसाठी घरबांधणी, मोटार वाहन | आस्थापना-१, मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२३१८४ 
इ. अग्रीमे मंजूर करणे, निवृत्ती | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२७५४ | विस्तार-३६५६ 
वेतनाबाबतच्या तक्रारी, गृह विभाग/गृह विस्तार-३१४६ 
विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयां- कडून प्राप्त माहितीचे 
समन्वय. 

४८ | गृह विभागातील अधिकारी । कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५५३ (वि.) सह/उप सचिव, 
(PITA आस्थापनाविषयक सर्व | अवर सचिव, ५ वा मजला, । कार्यासन आस्था-२, 
बाबी. कार्यासन मंत्रालय, मुंबई-३२ ७ वा मजला 

आस्थापना-२, दू.क्र.२२८८५६२८ | दू.क्र.२२८३५६०४ 
गृह विभाग. विस्तार-३९१२ विस्तार-३१९९ 

४९ | गृह विभागात लेखन सामग्री, फर्निचर | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
इत्यादी पुरविणे, हाऊसकिपींग, टपाल | अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ | कार्यासन आस्था-३, 
आवक-जावक इ. कार्यासन विस्तार-३८९३ ७ वा मजला 

आस्थापना-३, दू.क्र.२२८३५६०४ 
गृह विभाग. विस्तार-३१९१ 

५० | गृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे | कक्ष अधिकारी/ दा.क्र.५४८ (वि.) | सह/उप सचिव, 
वेतन, सेवापुस्तके अद्यावत ठेवणे इत्यादी. | अवर सचिव, ५ वा मजला, कार्यासन रोख 

कार्यासन रोख मंत्रालय, मुंबई-३२ शाखा, 
शाखा, दू.क्र.२२८५४१६७ दा.क्र.५४५ 
गृह विभाग. विस्तार-३२७३ दू.क्र.२२०२८६८८ 


विस्तार-३७६९ 


५१ । गृह विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, | कक्ष अधिकारी/ 2 aT सह/उप सचिव, 
केंद्रीय योजनांच्या लाभाबाबत समन्वय, | अवर सचिव, मजला,नवीन | कार्यासन, बीयुडी-१ 
लेखा आक्षेपांबाबत समन्वय इत्यादी. कार्यासन बीयुडी-१, | प्रशासन भवन, ७ वा मजला, 

गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२ | मंत्रालय (मुख्य) 
दू.क्र.२२०२५०८० | दू.क्र२२र०४९४६४ 
विस्तार-३७३१ 

५२ | लोकलेखा समितीशी संबंधित प्रकरणे, | कक्ष अधिकारी/ ७ वा मजला, सह/उप सचिव, 
कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे, | अवर सचिव, मंत्रालय (मुख्य), | कार्यासन, बीयुडी-२ 
इत्यादी. कार्यासन बीयुडी-२, मुंबई-३२ ७ वा मजला, 

गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२८१७ । मंत्रालय (मुख्य), 
दू.क्र.२२०४९४६४ 
विस्तार-३७३१ 


क OK Ok ck ok ok 


परिशिष्ट २ 


माहितीच्या अधिकारासंदर्भात केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार घोषित करण्यात येत 


असलेले गृह विभागातील सहायक शासकीय माहिती अधिकारी 


अ. विषय पदनिर्देशित कार्यालय/ दूरध्वनी क्रमांक 
क्र. सहाय्यक शासकीय 
माहिती अधिकारी 
पोलीस 
१ | आयपीएसवर्ग-१ च्या सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
( पोल-२ व भापोसे कक्षाकडील बाबी सोडून) | कार्यासन पोल- १, मुंबई-३२ 
आस्थापनाविषयक बाबी गृह विभाग, दू.क्र.२२०२५४६३ 
मंत्रालय, मुंबई 
2 | राज्य पोलीस सेवेतील (भापोसे अधिकारी वगळून) | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी. । कार्यासन पोल- १अ, मुंबई-३२ 
गृह विभाग, दू.क्र.२२०२५४६३ 
मंत्रालय, मुंबई 
3 | भारतीय पोलीस सेवेमधील अधिकार्‍यांच्या a ७ वा मजला, 
सेवाअभिलेख विषयक बाबी. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दू.क्र.२२०२४९६४ 
४ | पोलीस उप अधीक्षक व त्यावरील श्रेणीतील पोलीस | सहायक, ७ वा मजला, 
अधिकार्‍्यां- विरुध्दच्या तक्रारी /विभागीय कारवाई, | कार्यासन पोल- २, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
लोकप्रतिनिधींविरुध्द एसीबी चौकशी इत्यादी गृह विभाग, दू.क्र.२२०२५९७९ 
मंत्रालय, मुंबई 
५ । पोलीस ठाणी, पोलीस चौक्या स्थापणे, पदनिर्मिती, | सहायक, ७ वा मजला, 
पदांना मुदतवाढ, इत्यादी. कार्यासन पोल- ३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
गृह विभाग, दू.क्र.२२०२२८६९ 
मंत्रालय, मुंबई विस्तार-३८१९ 
६ | पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, अपमृत्यू निर्णेता, | सहायक, ७ वा मजला, 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या | कार्यासन पोल- ४, मंत्रालय(मुख्य), मुंबई-३२ 
आस्थापनाविषयक बाबी इत्यादी. गृह विभाग, दूनक्र.२२०२५४५७ 
मंत्रालय, मुंबई 
७ । पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस शिपाई सेवा भरती, वेतन | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
व भत्ते, पोलीस प्रशिक्षण, राज्य राखीव पोलीस दल | कार्यासन पोल-५अ, (मुख्य), मुंबई-३२ 
आस्थापना, पोलीस तपासपथकास विदेश gare | गृह विभाग, दू.क्ररर०२२७८५ 
मंजूरी, इत्यादी. मंत्रालय, मुंबई 
८ । गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस निरीक्षक | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
दर्जा पर्यंतची आस्थापना(पदोन्नती, बदल्या, मानीव | कार्यासन पोल-५ब, मुंबई-३२ 
दिनांक, सेवाज्येष्ठता, इ.), अफरातफरीची प्रकरणे, | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२२८६९ 


अनुकंपा कारणास्तव पोलीस खात्यात नोकरी | मंत्रालय, मुंबई 
देणेबाबत इ. 

९ । कोकण परिक्षेत्र (फक्त ठाणे जिल्हा) नांदेड, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर परिक्षेत्रातील पोलीस | कार्यासन, पोल-६अ मुंबई-३२ 
निरीक्षकापर्यंतच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२२८६९ 
विरुध्दच्या विभागीय कार्यवाहीसंबंधिची अपीले, | मंत्रालय, मुंबई विस्तार-३८१९ 
निलंबन, विभागीय चौकशीच्या मुदतवाढीचे प्रस्ताव, 
सरकारी अभियोग संचालनालयाचे अहवालाच्या 
अनुषंगाने पोलीस अधिकार्‍यांविरुध्द कारवाई 

go | कोकण परिक्षेत्र (ठाणे जिल्हा वगळून) कोल्हापूर, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
नाशिक परिक्षेत्र, मुंबई शहर, मुंबई व पुणे रेल्वे येथील | कार्यासन पोल-६ब, मुंबई-३२ 
पोलीस निरीक्षकापर्यंतच्या विभागीय | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२२८६९ 
कार्यवाहीसंबंधिची अपीले, निलंबन, विभागीय | मंत्रालय, मुंबई विस्तार-३८१९ 
चौकशीच्या मुदतवाढीचे प्रस्ताव, सरकारी अभियोग 
संचालनालयाचे अहवालाच्या अनुषंगाने पोलीस 
अधिकार्‍्यांविरुध्द कारवाई 

११ | पोलीस गृह निर्माण, पोलीस कर्मचार्‍यांना | सहायक, ७ वा मजला, विस्तार 
निवासस्थानांचे वाटप, मुदतवाढ, विद्युतीकरण, पोलीस | कार्यासन पोल-७, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
कल्याणाच्या बाबी. गृह विभाग, दू.क्र.२२०२४८४९ 

मंत्रालय, मुंबई 

१२ | पोलीस पाटील अधिनियम, राज्यातील वाहतुकीची | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
प्रकरणे, महामार्ग सुरक्षा गस्त यासहित महामार्गावरील | कार्यासन पोल-८, (मुख्य), मुंबई-३२ 
चोऱ्या, दरोडे इत्यादीसंबंधीची गुन्हयासहित सर्व | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२५४५७ 
प्रकरणे, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडील |। मंत्रालय, मुंबई 
नुकसान भरपाईचे दावे, भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यान्वये 
कार्यवाही, नैसर्गिक आपत्ती व अन्य संकीर्ण बाबी. 

१३ | शस्त्रे, दारुगोळा हत्यारे व दारुगोळा विस्फोटक पदार्थ, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
स्फोटक अधिनियम व नियम, बॉम्बस्फोट, सिव्हील | कार्यासन पोल-९, (मुख्य), मुंबई-३२ 
प्रोसीजर कोड कलम co अन्वये दिलेल्या नोटीसा | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२५४५७ 
हाताळणे, खटल्यासंबंधी बाबी इत्यादी मंत्रालय, मुंबई 

१४ | पोलीस अभियोग संचालनालय आस्थापना, विधी | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 


सहाय्य देणे. इत्यादी बाबी. 


कार्यासन पोल-१०, 
गृह विभाग, मंत्रालय, 


(मुख्य), मुंबई-३२ 
दू.क्र.२२०२२८१७ 


मुंबई 
१५ | खुन/ खुनाचा प्रयत्न/ प्राणघातक हल्ला/ संशयास्पद | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
मृत्यू/ अपमृत्यू इत्यादी बाबतची प्रकरणे, भारतीय दंड | कार्यासन पोल-११, (मुख्य), मुंबई-३२ 
विधान संहितेखालील तसेच इतर कायद्यांखालील गुन्हे | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२२८१७ 
पोलीस चकमक (Encounter), अवैध धंदे, मटका, | मंत्रालय, मुंबई 


जुगार अशा एकत्रित स्वरुपाच्या तक्रारी इत्यादी 


१६ 


आर्थिक फसवणुक व अफरातफरीच्या प्रकरणांची 
चौकशी (खाजगी  संस्था/  कंपन्या/सरकारी 
आस्थापना), जबरी चोऱ्या, दरोडे यांची चौकशी, 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 


सहायक, 
कार्यासन पोल-१२, 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


७ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
दू.क्र.२२०२८३४० 


१७ । गुन्हयांची आकडेवारी (विश्लेषणासह) पळवलेल्या/ | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
हरवलेल्या व्यक्तिंची प्रकरणे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, | कार्यासन पोल-१३, मुंबई-३२ 
कलम -१९७ व मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम - | गृह विभाग, दू.क्र.२२०२८३४० 
१६१ अन्वये पोलीस निरीक्षक व त्या खालच्या दर्जाच्या | मंत्रालय, मुंबई 
अधिकारी/ कर्मचार्‍यांविरुध्द खटला भरण्यास मान्यता 
देण्याबाबतची प्रकरणे. 

१८ | पोलीस कोठडीतील मृत्यू, मानवी हक्क आयोग. सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
कार्यासन पोल-१४, (मुख्य), मुंबई-३२ 
गृह विभाग, दू.क्र.२२०२८३४० 
मंत्रालय, मुंबई 

१९ | महात्मा गाधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम सहायक, ७ वा मजला, 
कार्यासन पोल-१५, मंत्रालय(मुख्य), मुंबई-३२ 

७ वा मजला, 
गृह विभाग. 
मंत्रालय, मुंबई 

२० | कायदा व सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा FT| सहायक, दा.क्र.७०८ 
सुव्यवस्थेबाबत येणारे नियतकालीक अहवाल व त्यांची | कार्यासन विशा-१ अ, ७ वा मजला, विस्तार, 
छाननी, शासनाकडून पाठविले जाणारे नियतकालीक | गृह विभाग, मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अहवाल, राजकीय पक्षांच्या हालचाली, | मुंबई दू.क्र.२२०२५४६१९ 
लोकप्रतिनिधीविरुध्दच्या तक्रारी, दंगली (जातीय 
वगळून), मोर्चा, निदर्शने, उपोषणे, आत्मदहन 
इत्यादीबाबत कार्यवाही. 

२१ | जातीय भावना दुखविणारी प्रक्षोभक भाषणे व | सहायक, दा.क्र.७०८ 
लिखाण याबाबत कार्यवाही, जातीय दंगली, अतिरेकी | कार्यासन विशा- १ ब, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
चळवळी, जातीय सलोखा, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अधिनियम (गोहत्या प्रतिबंध), जातीय संघटना, | मुंबई दू.क्र.२२०२५४६१९ 
टोळीयुध्द, खंडणी, टाडा, मोक्का व पोटा अँक्ट 
खालील सर्व प्रकरणे इत्यादी 

२२ | पोलीस गोळीबाराच्या न्यायालयीन/ दंडाधिकारी | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
चौकशीची प्रकरणे, चौकशी आयोग, खटले काढून | कार्यासन विशा-२, (मुख्य), मुंबई-३२ 
घेण्याबाबतचे प्रस्ताव, चॅप्टर केसेस यासंबंधीची | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२८६९ 


कार्यवाही. 


२३ | परकीय चलन संचय आणि तस्करी कार्यास प्रतिबंधक | सहायक, दा.क्र.५४८ 
अधिनियम, १९७४ (कॉफेपोसा) अंतर्गत स्थानबध्दता | कार्यासन विशा-३ अ, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
व तत्सम प्रकरणे, नारकोटीक Sr अण्ड सायकोट्रॅफिक | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
अँक्ट, १९८५ खालील सर्व बाबी, सायबर क्राईम व दू.क्र.२२०२५०५२ 
तद्अनुषंगिक प्रकरणे. 

२४ । राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० अंतर्गत प्रतिबंधक | सहायक, दा.क्र.५५८ (मु.), ५वा 
स्थानबध्दता तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, | कार्यासन विशा- ३ब, | मजला मंत्रालय, मुंबई-३२ 
हातभट्टीवाले व मादक द्रव्ये विषयक गुन्हेगार यांची | गृह विभाग. दू.क्र.२२८४५१८० 
स्थानबध्दता, काळया बाजारास प्रतिबंध, बेकायदा 
शस्त्र अधिनियम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक स्थानबध्दता 
इत्यादी 

२५ | अंतर्गत सुरक्षा, शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ | सहायक, दा.क्र.५३४ (मु.), 
प्रतिषिध्द क्षेत्र घोषित करणे, महत्वाच्या/ | कार्यासन विशा-४, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
अतिमहत्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था व | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
विमानतळावरील सुरक्षा व्यवस्था, मंत्रालय सुरक्षा, दू.क्र.२२०२५०५२ 
कोस्टल सुरक्षा, पोलीस गार्डस व पोलीस संरक्षण विस्तार-३६६१ 
इत्यादीबाबतची प्रकरणे. 

२६ | हॉटेल्स परवाने व अपील, चित्रपट परवाना, महाराष्ट्र | सहायक, दा.क्र.५३४ (मु.) 
चित्रपट(नियम) अधिनियम, १९५३ खालील अपिले, | कार्यासन विशा-५, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
हद्दपारीची अपिले, लाऊडस्पिकर परवाना, मुंबई लॉटरी | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
(नियंत्रण व कर) आणि बक्षिस स्पर्धा( कर आकारणी) दू.क्र.२२०२५०५२ 
इत्यादीबाबतची प्रकरणे. विस्तार-३६६१ 

२७ | हरिजन व गिरीजन आदिवासी यांच्यावर होणारे | सहायक, दा.क्र.७०८, 
अत्याचार, नागरी हक्‍क संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित | कार्यासन विशा-६, ७ वा मजला, विस्तार, 
जाती कल्याण समिती, स्त्रिया व मुली अनैतिक | गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई-३२ 
व्यवसाय दमन अधिनियम, महिलांवरील अत्याचार, दू.क्र.२२०२५४६१ 
बाल गुन्हेगारी, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा इत्यादी. 

२८ | गृह विभागाशी संबंधित विधानमंडळ कामकाजाचे | सहायक, दा.क्र.५३२ (मु.), 
समन्वय, राजशिष्टाचार, विशेष कार्य कक्षाकडील | कार्यासन विशा-७, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
संदर्भांचा पाठपुरावा करणे इ. गृह विभाग. मुंबई-३२ 

दू.क्र.२२०२६८१५ 

२९ | नागरी संरक्षण, गृहरक्षक यांच्या आस्थापनाविषयक | सहायक, १२ वा मजला, नवीन 
सर्व बाबी. कार्यासन विशा-८, प्रशाकीय भवन, मंत्रालय, 

गृह विभाग. मुंबई-३२ 
दू.क्र.२२०२२७५४ 

३० | सल्लागार मंडळे, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८०, | सहायक, १२ वा मजला, नवीन 
परकीय चलन, संचय व तस्करी प्रतिबंधक अधिनियम, । कार्यासन विशा-१०, प्रशासन भवन, मंत्रालय, 
इत्यादी स्थानबध्दांच्याबाबतीत सल्ला देणे. गृह विभाग. मुंबई-३२, 


दू.क्र.२२०२५०८० 


३१ | विदेशी नागरीकांना (पाकीस्तान व बांगलादेश वगळून) | सहायक, ९ वा मजला, नवीन प्रशासन 
भारतातील अधिवास परवाना देणे/ अधिवास | कार्यासन विदेशी - १, | भवन, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
परवान्याला (व्हिसा) मुदतवाढ देणे व तद्‌नुषंगिक इतर | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२६८८ 
बाबी. उपरोक्‍त बाबत केंद्र शासनास शिफारशी, 
परकीय देशांतील Hare प्रत्यार्पणासह झालेले तह, 
करार व अभिसंधीची अंमलबजावणी करणे, 
भारतातील विदेश धर्मप्रचारक, विदेशी व्यक्तींचे 
प्रत्यार्पण इत्यादी. 

३२ | वैध व्हिसा घेऊन येणाऱ्या पाकीस्तानी व बांगलादेशी | सहायक, ९ वा मजला, नवीन प्रशासन 
नागरिकांबाबत सर्व बाबी, भारतीय नागरिकत्व, | कार्यासन विदेशी - २, | भवन, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दस्तऐवजांचे साक्षांकन, संरक्षण, पारपत्र व प्रवेशपत्र, | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२६८८ 
विदेशी व्यक्तींचे gerd, भारतीय नागरिक पारपात्रे 
इत्यादी. 

तुरुंग, 

३३ । कारागृह विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय | सहायक, दा.क्र.५४५, 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक सर्व | कार्यासन तुरुंग-१, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
बाबी, कैद्यांचे वेतन इत्यादी. गृह विभाग. मुंबई-३२ 

दू.क्र२२०२५१५७ 
विस्तार-३५४९ 

३४ | कारागृह उद्योग व शेतीविषयक सर्व बाबी, किशोर | सहायक, दा.क्र.५४५, 
सुधारालय, कारागृह सुधारणा, कारागृहास वस्तुंचा | कार्यासन तुरुंग- २, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
पुरवठा, पाणीपुरवठा इ. कारागृह नियमांत सुधारणा, | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
कारागृह इमारतींचे बांधकाम इत्यादी. दू.क्र.२२०२५१५७ 

विस्तार-३५४९ 

३५ । तुरुंगातील कैदी, १४ वर्षीय अहवाल/पॅरोल/फरलो, | सहायक, दा.क्र.५४५, 
शिक्षेमध्ये कपात, फाशीची शिक्षा, कैद्यांची बदली, | कार्यासन तुरुंग-३, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुदतपूर्व सुटका, वेडे कैदी, कुष्ठरोगी कैदी, कच्च्या | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
कैद्यांच्या बाबीतील सर्व प्रकरणे. दू.क्र.२२०२५१५७ 

परिवहन 

३६ | वाहने, मार्ग परिवहन सेवा, महाराष्ट्र राज्य मार्ग | सहायक, दा.क्र.५५३ (वि.), 
परिवहन महामंडळ या संबंधिच्या बाबी. कार्यासन परिवहन-१, ५ वा मजला, मंत्रालय, 

गृह विभाग. मुंबई-३२ 
दू.क्ररर०२४९६४ 

३७ | मोटार वाहने/ स्कूटर व ट्रॅक्‍टर्स (वितरण व विक्री) | सहायक, दा.क्र.५३९ (मु), 
नियंत्रण आदेश, मालवाहनातुन माणसांची वाहतूक, | कार्यासन परिवहन-२, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
मोटार वाहन नियमातून सूट, परमिट, मोटर ट्रेनिंग | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
स्कूल, शासकीय वाहनांवरील लाल दिवे, कायद्यात दू.क्र.२२०२६८१५ 
सुधारणा इत्यादी बाबी. 


३८ | मुंबई मोटार वाहन कर, रस्त्यावरुन नेण्यात येणारा | सहायक, दा.क्र.५५६ (वि.), 
माल व प्रवासी यांच्यावरील कर, आंतरराज्यीय वाहतुक | कार्यासन परिवहन-३, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
करार इत्यादी. गृह विभाग. मुंबई-३२ 

विस्तार ३१९२ 

३९ | परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक सर्व | कार्यासन परिवहन-४, मुंबई-३२ 
बाबी. गृह विभाग. दू.क्र.२२०२६४८४ 

go | मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणांतील अधिकारी/ | सहायक, दा.क्र.५५६ (वि.), 
कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक सर्व बाबी. रेल्वे व | कार्यासन परिवहन-५, ५ वा मजला, मंत्रालय, 
रेल्वेशी संलग्न असलेल्या बाबी, ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतर, | गृह विभाग. मुंबई-३२ 
लेव्हलक्रॉसिंग ओव्हर ब्रिज बांधणे, रेल्वे वाहतूकीसंबंधी विस्तार-३१९२ 
बाबी, इत्यादी. 

बंदरे आणि राज्य उत्पादन शुल्क 

४१ | देशांतर्गत जलमार्गावरील प्रवासी व माल यांची | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
वाहतुक, बंदरातील जोडणारे रस्ते, इंडियन पोर्ट अँक्ट, | कार्यासन बंदरे-१, मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२८३४० 
१९०८, लहान बंदरांचा विकास, इत्यादी बाबी. गृह विभाग. 

४२ | प्रमुख बंदरांशी संबंधित बाबी, दीपगृहे, प्रकाश नौका, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
संकेतदीप व इतर तरतूदी, बंदर विभागातील | कार्यासन बंदरे-२, मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२८३४० 
कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी इ. गृह विभाग. 

४३ | मद्यांच्या वापरावरील बंदी व तत्संबंधीची प्रकरणे, । सहायक, दा.क्र.५५३ (वि.) 
परवाने, अवैध विदेशी दारु संबंधीची प्रकरणे इत्यादी. । कार्यासन रा.उ. शु.-२, | ५ वा मजला, मंत्रालय, 

गृह विभाग. मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२४९६४ 

४४ | देशी दारु, ताडीसंबंधीची सर्व प्रकरणे, निरा नियम, | सहायक, दा.क्र.५५३ (वि.) 
उत्पादन शुल्क करार करणे इत्यादी. कार्यासन रा.उ.शु.- ३, | ५ वा मजला, मंत्रालय, 

गृह विभाग. मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२४९६४ 

४५ | दारुबंदी व उत्पादन शुल्क विभागातील क्षेत्रीय । सहायक, दा.क्र.५५३ (वि.) 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आस्थापनाविषयक सर्व | कार्यासन रा.उ. शु.-४, | ५ वा मजला, मंत्रालय, 
बाबी, दारुबंदी प्रचार कार्याबाबतची प्रकरणे. गृह विभाग. मुंबई-३२ दू.क्र.२२०२४९६४ 

इतर 

४६ । मुख्यमंत्री धर्मदाय निधीतून मा. मुख्यमंत्र्यांनी/गृह मंत्री | सहायक, (अतिरिक्‍त | ७ वा मजला, मंत्रालय 
यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे देणग्या देणे, सायफर, | कार्यभार) (मुख्य), मुंबई-३२ 
रेसकोर्स, गोपनीय व गुप्त संकेत इत्यादीबाबत | कार्यासन सेक पी-१, दू.क्र.२२०२२८६९ 
कार्यवाही गृह विभाग. 


४७ | पोलीस विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांना | सहायक, १२ वा मजला, नवीन 
अनुकंपा निवृत्तीवेतन, इजा निवृत्ती वेतन मंजूर करणे, | कार्यासन प्रशासन भवन, मंत्रालय, 
गृह विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी घरबांधणी, | आस्थापना-१, मुंबई-३२ 
मोटार वाहन इ. अग्रीमे मंजूर करणे, निवृत्ती | गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२७५४ 
वेतनाबाबतच्या तक्रारी, गृह विभाग/गृह विभागाच्या विस्तार-३१४६ 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयां- कडून प्राप्त 
माहितीचे समन्वय. 

४८ । गृह विभागातील अधिकारी  /कर्मचार्‍्यांच्या | सहायक, दा.क्र.५५३ (वि.) 
आस्थापनाविषयक सर्व बाबी. कार्यासन ५ वा मजला, मंत्रालय, 

आस्थापना-२, मुंबई-३२ 
Te विभाग. दू.क्र२२८८५६२८ 
विस्तार-३९१२ 

४९ | गृह विभागात लेखन सामग्री, फर्निचर इत्यादी पुरविणे, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय, 
हाऊसकिपींग, टपाल आवक-जावक इ. कार्यासन मुंबई-३२ 

आस्थापना-३, विस्तार-३८९३ 
गृह विभाग. 

so | गृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन, | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
सेवापुस्तके अद्यावत ठेवणे इत्यादी. कार्यासन रोख शाखा, (मुख्य), मुंबई-३२ 

Te विभाग. दू.क्र.२२०२२८६९ 

५१ | गृह विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज, केंद्रीय योजनांच्या | सहायक, १२ वा मजला, नवीन 
लाभाबाबत समन्वय, लेखा आक्षेपांबाबत समन्वय | कार्यासन बीयुडी-१, प्रशासन भवन, मंत्रालय, 
इत्यादी. गृह विभाग. मुंबई-३२ 

दू.क्र.२२०२२७५४ 
विस्तार-३१४६ 

५२ | लोकलेखा समितीशी संबंधित प्रकरणे, कार्यक्रम | सहायक, ७ वा मजला, मंत्रालय 
अंदाजपत्रक तयार करणे, इत्यादी. कार्यासन बीयुडी-२, (मुख्य), मुंबई-३२ 

गृह विभाग. दू.क्र.२२०२२८१७ 


आपाप 


